वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या 
अखत्यारितील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा 
या उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर २०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर निधी 
वितरित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १० फेब्रुवारी २०२२ 


वाचा: - 

१) वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे पत्र क्र. संवैशिवसं/७८(ई)/१०कंसे/पुमा/ 

हिअधि/२०२१-२२/आय-१/१४१३१/२१, दि.१०.११.२०२१. 

प्रस्तावना:- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संदर्भ क्र. २ वरील दिनांक १०.११.२०२१ रोजीच्या 
पत्रान्वये संचाळनालयाच्या अधिनस्त १४ संस्थांसाठी (१० कंत्राटी सेवा या बाबींची प्रलंबित देयके अदा 
करण्यासाठी २२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य या मुख्य लेखाश्िर्षांतर्गत, (१०) कंत्राटी सेवा या 
उद्दिष्टाखाली रु. ६९०८८३ हजार इतक्या निधीची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली. त्यानुसार 
वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेल्या १४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व 
रुग्णालयांकरीता (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या हिवाळी अधिवेडानात सन २०२१- 
२२ या वित्तीय वर्षासाठी बाब क्र. १९४ अन्वये त्यांच्या लेखाशिर्षांखाळी एकूण रु. ५४१११० हजार इतक्या 
रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच उक्त निधी वितरणाचा प्रस्ताव वित्त विभागास 
सादर केला असता, वित्त विभागाने डिसेंबर-२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे १४ 
संस्थांकरीता मंजूर रु. ५४१११० हजार एवढ्या निधीपैकी २५ टक्के म्हणजेच रु. १३५२७८ हजार एवढा 
निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली असून, सदर निधी संबंधित संस्थांना वितरित करण्याची बाब 
विचाराधीन होती. त्यानुसार आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील १४ शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालये व रुग्णालयांना (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत डिसेंबर-२०२१ च्या हिवाळी 
अधिवेशनात सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी बाब क्र. १९४ अन्वये त्यांच्या लेखाशिर्षांखाली एकूण 
रु. ५४१११० हजार इतक्या रक्कमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली आहे. उपरोक्त १४ 
संस्थांना डिसेंबर-२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर रु. ५४१११० हजार एवढ्या 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२, दिनांक १० फेब्रुवारी 2022 


निधीपैकी २५ टक्के म्हणजेच रु.१३५२७८ हजार एवढा निधी खाळील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे १४ 
संस्थांना वितरित करण्यास व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रुपये हजारात) 
पुरवणी मागणीपैकी 
अ. क्र. सांकेतांक क्र संस्थेचे नाव पुरवणी मंजूर रक्‍कम वितरित करावयाचे 
अनुदान 
re 22909422 सेंट जॉर्ज रुग्णालय, मुंबई ९२५० २३१३ 
गोपाळदास तेजपाल रुग्णालय, 
२ २२१०१६०७ मुंबई १८६२७ ४६५७ 
मुंबई 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
३ २२१०१६५२ साालिधे त गावा ८२८२० २०७०५ 
रुग्णालय औरंगाबाद 
व eer छत्रपती शिवाजी महाराज न scan 
[४] 
सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर a 
ह ता स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण sane “es 
fe) अंबाजोगाई fe) fe) 
1 शासकीय रुग्णालय, अंबाजोगाई : 
स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण 
६ २२१०२४५२ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, ६४३६४ १६०९१ 
अंबेजोगाई 
9 22903 L0§ नागरी स्वास्थ केंद्र, मुंबई ५९४९ १४८७ 
८ २२१०३८२४ आरोग्य पथक, पैठण, औरंगाबाद ३७६२ ९४१ 
९ २२१०३८४२ आरोग्य पथक, सावनेर, नागपूर ७३६ १८४ 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, 
ES 2290F O84 चंद्रपूर २८३२२ ७०८१ 
चंद्रपूर 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
वि २२१०७२७१ क आ ise १२६१६९ ३१५४२ 
, चंद्रपूर 
3 eee शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व iste £236 
छ गोंदिया 
रुग्णालय, गोंदिया ‘ 
3 eo शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, seve aes 
छ टर 
जळगांव 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ४६६०८ 
१४ २२१०७३४२ | ११६५२ 
, जळगांव 
एकूण ५४१११० १३५२७८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुमाअ-२०२१/प्र.क्र.२७३/प्रशा-२, दिनांक १० फेब्रुवारी 2022 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.१३,५२,७८०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी बावन्न लक्ष अठ्याहत्तर हजार 
रुपये फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यात आला असून विभाग 
प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका यामधील वित्तीय नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 

३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.४०/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 
२७.०१.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करयात येत आहे. 

oS: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१००९४१२००९१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
fa a S h MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 

AND DRUGS DEPARTMENT, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed75 

B a a Nn [| a (0 8d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dclf, 

pseudonym=22F9E51BE81F4F3AE79C3DF8ES 


AOEFCCC3354857, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


serialNumber=6B133E92365A7935768A9BFA 


Surwase क माम 
(प्रकाश सुरवसे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 
३. सचिव, शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे वरिष्ठ स्विय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
६. सर्व संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 2, नागपूर/मुंबई. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 
११.निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


